उद्योगांचे सामाजिक दायित्व (CSR) अंतर्गत 
प्राप्त निधीतून कोव्हीड-१९ च्या उपाय 
योजनेसाठी निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. आव्यप्र २०२१/प्र.क्र. ७९/आव्यप्र-९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १५ सप्टेंबर २०२२ 


वाचा:- 
१. शासन अधिसूचना ,महसूल व वन विभाग ,)॥॥[1-२०१८/२४७॥))॥॥-१ ,दि. १६.०४.२०२० 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे दि २८ . 
एप्रिल २०२२ रोजीचे पत्र. 
प्रस्तावना:- 


कोरोना विषाणुमुळे आलेल्या आपत्तीचा सामना करण्यासाठी राज्यात १ हजार लिटर्स क्षमतेचे १० 
PSA प्लांट भेल प्राधिकरणाकडून लावण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार भेल प्राधिकरणास कार्यादेश 
देण्यात आले. सदर कार्यादेशात प्लांट नियोजित ठिकाणी वाहतूक करण्यापर्यंत लागणारा खर्च भेल 
प्राधिकरणास देण्यात येणार असून सदर १० PSA प्लांट उभारण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्लॅटफॉर्म 
इलेक्ट्रिक कनेक्शन त्याचप्रमाणे आवश्यक त्या जोडण्या खरेदीदाराकडून करण्यात येणार आहेत. त्यानुसार 
सदर १० PSA प्लांट कार्यान्वित करण्यासाठी लागणारे बांधकाम, शेड, इलेक्ट्रिक काम, ऑक्सिजन गॅस पाईप 
लाईन आणि FDA ची मान्यता इत्यादी बाबी सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून करण्यात येणार आहेत. 
प्रत्येक प्लांटसाठी रु. १५ लक्ष असे १० प्लांटसाठी रु. १,५०,००,०००/- (रु. एक कोटी पन्नास लक्ष) इतक्या 
रक्कमेची मागणी आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी 
संदर्भाधीन पत्रान्वये शासनाकडे केलेली आहे. 


राज्य शासनातर्फे संदर्भाधीन शासन अधिसूचनेव्दारे आपत्ती सौम्यीकरणासाठी उपाययोजना करण्याकरीता 
उद्योगाचे सामाजिक दायित्व (CSR) अंतर्गत राज्य आपत्ती व्यवस्थापनास देणगी स्विकारण्यासाठी स्वतंत्र बँक 
खाते उघडण्यात आले आहे. सदर CSR बँक खात्यामधून राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या मान्यतेने खर्च 
करण्यात येतो. सदर खर्च हा आपत्ती सौम्यीकरणासाठी खर्च करण्यात येणार असून त्यामध्ये कोविड-१९ चा देखील 
समावेश आहे. आयुक्‍त, आरोग्य Gat तथा अभियान संचालक यांना अदा करावयाची एकूण रु. 
१,५०,००,०००/- (अक्षरात रु. एक कोटी ५० लक्ष फक्त) इतको रक्‍कम CSR बँक खात्यामधून करण्याच्या 
अनुषंगाने राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून मा. मुख्यमंत्री यांनी मान्यता दिली आहे. 


४७७. C:\Users\Ramvir Sharma\Desktop\Olfice २०२२१नोट २०२२.०८५ 


त्याअनुषंगाने आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांना 
खर्चाची रक्‍कम वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार पुढीलप्रमाणे शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय:- 


राज्यात भेल प्राधिकरणाकडून बसविण्यात येणाऱ्या १ हजार लिटर्स क्षमतेचे १० PSA प्लांट 
कार्यान्वित करण्यासाठी लागणारे बांधकाम, शेड, इलेक्ट्रिक काम, ऑक्सिजन गॅस पाईप लाईन आणि FDA 
ची मान्यता इत्यादी बाबी करिता प्रत्येक प्लांटसाठी रु. १५ लक्ष असे Yo प्लांटसाठी रु. १,५०,००,०००/- 
(रु. एक कोटी पन्नास लक्ष) इतकी रक्‍कम आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य 
अभियान, मुंबई यांना RTGS द्वारे वितरित करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. राज्य शासनातर्फे दिनांक १६.०४.२०२० च्या शासन अधिसूचनेव्दारे आपत्ती सौम्यीकरणासाठी 
उपाययोजना करण्याकरीता उद्योगाचे सामाजिक दायित्व (CSR) अंतर्गत राज्य आपत्ती व्यवस्थापनास देणगी 
स्विकारण्यासाठी स्वतंत्र बँक खाते उघडण्यात आले आहे. सदर CSR बँक खात्यामधून आयुक्‍त, आरोग्य सेवा 
तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांना उपरोक्त रक्‍कम अदा करण्यात यावी. शासन 
अधिसूचना दि. १६.०४.२०२० मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे या खात्यातून होणारा खर्च शासनाच्या प्रचलित नियम व 
कार्यपध्दती नुसार करण्यात यावा. तसेच झालेल्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्या सांकेतांक क्र. २०२२०९१५१७०६०८९५१९ असा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Re 
Eas 
(हितेंद्र दुफारे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत - 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मंबई. 
२) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मंबई. 
३) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
४) वित्तीय सल्लागार व सह सचिव, मदत व पुनर्वसन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५) लेखाधिकारी (आव्यप्र-६), आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) निवड नस्ती (कार्यासन-आव्यप्र-१) 


